केंद्र पुरस्कृत स्वाधार योजनेंतर्गत सन २०१६-१७, 
२०१७-१८ व २०१८-१९ या वर्षांमध्ये कार्यरत 
स्वयंसेवी संस्थांचे अनुदान वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- स्वाधार-२०२४/प्र.क्र.४३/का-०३ 
नवीन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक- १३ मार्च, २०२४ 


वाचा :- 
१. शासन निर्णय, महिला व बाळ विकास विभाग क्र.संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.२०८/का.०२, 
दि.२३/०३/२०१८ 
२. महिला आणि बाल विकास मंत्रालय, केंद्र शासन पत्र दिनांक २७ जून, २०१६ चे पत्र. 
३. महिला आणि बाल विकास मंत्रालय, केंद्र शासन पत्र दिनांक १४/७/२०२२ 
४. महिला आणि बाल विकास मंत्रालय, केंद्र शासन पत्र दिनांक २३/०२/२०२४ 
. शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग क्र. युजेजे-२०२१/प्र.क्र.१४२/का-०३ दि. 
१५/७/२०२२ 
६. शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग क्र. संकिर्ण-२०२३/प्र.क्र.१५४/का-०३ दि. ४ डिसेंबर, 
2023 
७. शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग क्र. केंपुयो-२०२१/प्र.क्र.१२५/का-०३ दि. 
28/03/2023 
प्रस्तावना :- 


Cc 
ae 


केंद्र पुरस्कृत स्वाधार योजनेंतर्गत राज्यातील निराधार निराश्रित, नैसर्गिक आपत्तीत/कौटूंबिक 
हिंसाचारामध्ये बेघर झालेल्या महिलासांठी केंद्र पुरस्कृत स्वाधारगृह योजना राज्यात वाचा क्र. १ 
येथील शासन निर्णयान्वये राबविण्यात येत होती. सदर योजनेंतर्गत वाचा क्र. २ अन्वये केंद्र हिस्सा 
६०% व राज्य हिस्सा ४०% असा अनुदान वितरणाचे निकष होते. सद्यस्थित सदर योजना प्रशासकीय 
कारणास्तव वाचा क्र. ३ येथील केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनान्वये मिशन शक्‍ती या कार्यक्रमांतर्गत 
“सामर्थ्य” या उपघटकांतर्गत असलेल्या “शक्‍ती सदन” या योजनेमध्ये विलिन करण्यात आली आहे. 
सद्यस्थितीत केंद्र पुरस्कृत स्वाधार योजनेंतर्गत अनुदान वितरणाबाबत Single Nodal Agency(SNA) 
खात्यामधून करण्याबाबतची कार्यपध्दती वाचा क्र. ५ येथील शासन निर्णयान्वये विहीत करण्यात आली 
आहे. 
२. केंद्र शासनाने वाचा क्र. ४ अन्वये स्वाधार योजनेंतर्गत सन २०१६-१७, २०१७-१८ व २०१८-१९ 
करिता देय असलेला निधी चाळू आर्थिक वर्षामध्ये वितरणासाठी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. 
त्याअनुषंगाने वित्त विभागाने वितरीत केलेल्या निधीच्या मर्यादेत स्वाधार योजनेंतर्गत केंद्र हिकर्यापोटी 
राज्याच्या एकत्रित निधीमध्ये उपलब्ध असलेल्या निधीमधून सन २०१६-१७, २०१७-१८ व २०१८-१९ 
या आर्थिक वर्षामध्ये कार्यरत असलेल्या स्वयंसेवी संस्थांना स्वाधार योजनेंतर्गत देय असलेला निधी 
वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वाधार-२०२४/प्र.क्र.४३/का-०३ 


शासन निर्णय :- 

केंद्र पुरस्कृत “उज्ज्वला” योजनेंतर्गत सन २०२३-२४ मध्ये राज्य हिड्यापोटी रु. ११.७१ इतका 
निधी हा सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाजकल्याण, १०३, महिला कल्याण ०२, स्वयंसेवी संस्थांना सहाय्य 
(०२) (०८) उज्ज्वला योजना (२२३५ बी९८९) या लेखाशीर्षाखाली अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे. 
स्वाधार योजनेच्या राज्य हिछ्याची रक्‍कम वितरीत करण्याकरिता उज्ज्वला योजनेसाठी 
अर्थसंकल्पित निधीमधून रु. १,७५,८७,८७६/- (अक्षरी एक कोटी पंचाहत्तर लाख सत्याऐंशी हजार 
आठरे झहात्तर रुपये फक्त) इतकी रक्कम पुनर्विनियोजित करुन स्वाधार योजनेसाठीच्या सुरक्षा व 
कल्याण, ०२ समाजकल्याण, १०३, महिला कल्याण ०२, स्वयंसेवी संस्थांना सहाय्य (०२) (१०) स्वाधार 
योजना (२२३५ सी ०९२) या लेखाशिर्षाखाली . १,७५,८७,८७६/- (अक्षरी एक कोटी पंचाहत्तर लाख 
सत्याऐंशी हजार SSA शाहात्तर रुपये फक्त) जमा करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

केंद्र पुरस्कृत “उज्ज्वला” योजनेंतर्गत सन २०२३-२४ मध्ये केंद्र ATT रु. १७.५६ इतका 
निधी हा सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाजकल्याण, १०३, महिला कल्याण ०२, स्वयंसेवी संस्थांना सहाय्य 
(०२) (०७) उज्ज्वला योजना (२२३५ बी९७१) या लेखाशीर्षाखाली अर्थसंकल्पीत करण्यात आला आहे. 
स्वाधार योजनेच्या केंद्र हिळ्याची रक्‍कम वितरीत करण्याकरिता उज्ज्वला योजनेसाठी 
अर्थसंकल्पित निधीमधून रु. २,६३,८१,८१२/- (अक्षरी दोन कोटी त्रेसष्ट लक्ष ऐक्याऐंशी हजार आठशे 
बारा रुपये फक्त) इतकी रक्कम पुनर्विनियोजित करुन स्वाधार योजनेसाठीच्या सुरक्षा व कल्याण, ०२ 
समाजकल्याण, १०३, महिला कल्याण ०२, स्वयंसेवी संस्थांना सहाय्य (0202) स्वाधार योजना 
(२२३५सी ०८१) या लेखाशिर्षाखाली रु. २,६३,८१,८१२/- (अक्षरी दोन कोटी त्रेसष्ट लक्ष ऐक्याऐंशी 
हजार आठरे बारा रुपये फक्त) जमा करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. याबाबतचे विवरण पुढील 


प्रमाणे आहे- 
(रक्‍कम लाखामध्ये) 
लेखाशिर्ष अर्थसंकल्पित | वितरीत | खर्च पुनर्विनियोजनाने = पुनर्विनियोजळ् प्रस्तवित 
तरतूद तरतूद घट वाढ नं शिल्लक | वितरण 
तरतु 
(1) (2) (3) (4) (5) (5) (6) (7) 
उज्ज्वला योजना ११७१ ६.७० ia (-) १७६ a 866.30 | 
(राज्य हिस्सा) (२२३५ 
बी ९८९) 
उज्ज्वला योजना १७५६ णं | (-) २६३.८२ गि १४९२.१८ गि 
(केंद्र हिस्सा) (2235 
बी 971) 
स्वाधार योजना ०.०८ शि r | aa (+) १७६ १७६.०८ १७६.०० 
(राज्य हिस्सा) (२२३५ 
सी ०92) 
स्वाधार योजना ०.०८ | | . (+) २६३ २६३.९० २६३.८२ 
(केंद्र हिस्सा) (२२३५ 
सी ०८१) 


उपरोक्त पुनर्विनियोजनानंतर केंद्र पुरस्कृत “स्वाधार” योजनेसाठी सन २०२३-२४ मध्ये 
उपलब्ध झालेल्या निधीमधून सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाजकल्याण, १०३, महिला कल्याण 
02, स्वयंसेवी संस्थांना सहाय्य (02) (१०) स्वाधार योजना (2234 सी ०९२) या लेखाशिर्षाखाली रु. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वाधार-२०२४/प्र.क्र.४३/का-०३ 


१,७५,८७,८७६/- (अक्षरी रुपये एक कोटी पंचाहत्तर लाख सत्याऐंशी हजार आठडो Were फक्त) 
इतका निधी तर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाजकल्याण, १०३, महिला कल्याण ०२, 
स्वयंसेवी संस्थांना सहाय्य (०२) (०९) स्वाधार योजना (२२३५ सी ०८१ या लेखाशिर्षाखाली रु. 
२,६३,८१,८१२/- (अक्षरी रुपये दोन कोटी त्रेसष्ट लक्ष ऐक्याऐंशी हजार आठडो बारा फक्त) इतका 
निधी ३१ सहाय्यक अनुदान वेतनेत्तर या बाबीखाली खर्ची टाकून वितरीत करण्यास मान्यता प्रदान 
करण्यात येत आहे. 

सदर निधी केंद्र पुरस्कृत “शक्‍ती सदन” योजनेकरिता HDFC बँकेत उघडण्यात आलेल्या 
Single Nodal Agency (SNA) या खात्यामध्ये थेट जमा करण्यात येईल याबाबतची दक्षता आयुक्त, 
महिला व बाल विकास, पुणे यांनी घ्यावी. वाचा क्र. ५ व ६ अन्वये अनुक्रमे केंद्र व राज्य हिछ्यापोटी 
Single Nodal Agency (SNA) खात्यावर जमा वितरीत करण्यात आलेला निधी व या शासन 
निर्णयान्वये केंद्र व राज्य हिळऊड्यापोटी वितरीत करण्यात येणा-या निधीचे विवरण खालीलप्रमाणे आहे: 


तपशील केंद्र हिस्सा राज्य हिस्सा एकूण 

खात्यावर जमा निधी ९,३७,२८९/- ६,२४,८५९/- १५,६२,१४८/- 
सध्या वितरीत करण्यात | २,६३,८१,८१२/- १,७५,८७,८(७६/- ४,३९,६९,६८८/- 
येणारा निधी 

उपलब्ध होणारा एकूण| २,७३,१९,१०१/- १,८२,१२७, ३५/- ४,५५,३१,८३६/- 
निधी 


परिशिष्ट “अ” “ब” व “क” मध्ये विहीत केल्याप्रमाणे स्वयंसेवी संस्थांना देय अनुदान त्यांच्या 
बँक खात्यामध्ये उपरोक्त निधीमधून वितरीत करण्यात यावे. आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे 
यांना या योजनेकरिता संनियंत्रक तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत 
आहे. सदर निधी विहित नियमानुसार वितरीत करण्याची कार्यवाही सात दिवसाच्या आत पूर्ण 
करण्यात यावी. व खर्चाबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास सादर करण्यात यावे. 

सदर शासन निर्णय हा वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. ७२/व्यय-६ दिनांक 
११/०३/२०२४ अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करून देण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०३१३१६४१४६८५३० असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


itally signed by KHADUUA FAROOQUE NAIKWADE 


ig) 
DN: त, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, WOMEN AND 
K H A D | J A F A R O OQ U E CHILD DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=8cd35f5dfel 7a9e9a0cd53 1 b6bb11d782183e791bc817e7a736 
def213ac7d7 1b, postalCode=400032, st=Maharasht! 


NAIKWADE या 
(ख. फा. नाईकवाडे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई, 
) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
३) मा. उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वाधार-२०२४/प्र.क्र.४३/का-०३ 


6 
पु 


मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ सदस्य, विधानसभा/ विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई, 
ALAA राज्यमंत्री, महिला व बाळ विकास यांची खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

सर्व विधानसभा सदस्य/विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई, 

मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य यांचे उपसचिव,मंत्राळय,मुंबई, 

सर्व विभागांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधानसभा), 

प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधानपरिषद), 

सर्व विभागीय आयुक्त, 

आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे, 

आयुक्त, एकात्मिक बाळ विकास सेवा योजना, नवी मुंबई, 

सर्व सहायक आयुक्‍त मागास वर्ग कक्ष, कोकण विभाग, पुणे विभाग, नाशिक विभाग, नागपूर 
विभाग, अमरावती विभाग, औरंगाबाद विभाग, 

सर्व जिल्हाधिकारी, 

सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 

प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुळ शाखा, मुंबई, 

प्रबंधक, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई, 

प्रबंधक, लोकायुक्त आणि उपलोकायुकक्‍्त यांचे कार्यालय, मुंबई, 

प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई, नागपूर, औरंगाबाद, 

सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई, 

सचिव, राज्य माहिती आयोग, 

महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
राज्यातील सर्व महामंडळे आणि उपक्रम यांचे व्यवस्थापकीय संचालक, 

सर्व महानगर पालिकांचे आयुक्त, 

सर्व मुख्याधिकारी, नगरपरिषदा/नगरपालिका, 

महालेखापाल, महाराष्ट्र % (लेखा व अनुज्ञेय) मुंबई /नागपूर, 

महालेखापाल, महाराष्ट्र % (लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर, 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

सर्व मंत्रालयीन विभागांच्या अधिपत्याखाळील विभाग प्रमुख व कार्यालय प्रमुख, 
सर्व मंत्रालयीन विभाग, त्यांना विनंती करण्यात येते की, त्यांच्या अधिपत्याखालील सर्व 
विभाग प्रमुख/कार्यालय प्रमुख यांना सदर पत्राची प्रत, त्यांच्या स्तरावरुन स्वतंत्रपणे पाठवून 
कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात याव्यात. 

३४) ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई, 

34) सर्व मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांची मध्यवर्ती कार्यालये, महाराष्ट्र राज्य, 

३६) निवडनस्ती, महिळा व बाल विकास विभाग (कार्यासन -०३). 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


Go 
99 
१२ 
१३ 
१४8 
१५ 


See जे आ कटी CD CW ee Cw 


१६ 
१७ 
ke 


२१ 
२२ 
23 
२४ 
२५ 
२६ 
२७ 
२८ 
२९ 
30 
34 
32 
23 


wae DBS Bw BS BB he SS CO. क. आर. ० का क. (० मि ee 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वाधार-२०२४/प्र.क्र.४३/का-०३ 


शासन निर्णय क्रमांक- स्वाधार-2024/प्र.क्र.43/का-03 दि.13/03/2024 चे परिशिष्ट “अ" 


सन 2016-17 या वर्षामध्ये स्वाधार योजनेंतर्गत प्रलंबित अनुदान असलेल्या स्वयंसेवी संस्था 


om संस्थेचे नाव केडर Tea सज्य हिस्सा एकण 
(60%) (40%) x 
1 | भगिनी निवेदीता प्रतिष्ठान, सांगली 2,66,777 1,77,851 4,44,628 
2 | सांची बहउद्देशिय महिला मंडळ, जालना 5,69,364 3,79,576 9,48,940 
अखिल भारतीय मागासवर्गीय समाज 
3 | प्रबोधन संस्था, ठाणे 7,86,392 5,24,262 13,10,654 
एकूण 1622533 | 10,81,689 27,04,222 


शासन निर्णय क्रमांक- स्वाधार-2024/प्र.क्र.43/का-03 दि.13/03/2024 चे परिशिष्ट “ब” 


सन 2017-18 या वर्षामध्ये स्वाधार योजनेंतर्गत प्रलंबित अनुदान असलेल्या स्वयंसेवी संस्था 


are केंद्र हिस्सा राज्य हिस्सा 
om संस्थेचे नाव एकण 
(60%) (40%) = 

1 | कौंसिल फॉर रुरल टेक्नॉंलॉजी, औरंगाबाद 6,05,781 4,03,854 10,09,635 

2 | ज्योतिबा फुले सेवा ट्रस्ट, नांदेड 4,06,590 2,71,060 6,77,650 

3 | संधीनिकेतन शिक्षण संस्था, वडगाव, नांदेड 8,26,200 5,50,800 13,77,000 

4 | श्रीम. नरसाबाई महिला मंडळ, नांदेड 26,200 5,50,800 13,77,000 

5 | समता युवक मंडळ, नांदेड 8,26,200 5,50,800 13,77,000 
मदरतेरेसा मागासवर्गीय महिला विकास 

- मंडळ, लातूर, जळकोट 7,96,500 5,31,000 13,27,500 
ग्रामीण विकास संशोधन व प्रतिष्ठान संस्था, 

7 | नागपूर 5,18,071 3,45,381 8,63,452 

| g| लीगल लिटरसी मूव्हमेंट फॉर वुमेन, नागपूर 4,69,017 3,12,678 7,81,695 

10 | पटेल बहुउद्देशिय संस्था, नागपूर 5,85,900 3,90,600 9,76,500 

11 | भगिनी निवेदीता मंडळ, सांगली. 2,23,961 1,49,307 3,73,268 

12 | सांची बहुउद्देशिय महिला मंडळ, जालना 5,43,749 3,62,499 9,06,248 
अखिल भारतीय मागासवर्गीय समाज प्रबोधन 

13 | संस्था, ठाणे 8,06,080 5,37,387 13,43,467 

एकूण 74,34,249 49,56,166 asso. | 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वाधार-२०२४/प्र.क्र.४३/का-०३ 


शासन निर्णय क्रमांक- स्वाधार-2024/प्र.क्र.43/का-03 दि.13/03/2024 चे परिशिष्ट “क” 


सन 2018-19 या वर्षामध्ये स्वाधार योजनेंतर्गत प्रलंबित अनुदान असलेल्या स्वयंसेवी संस्था 


; केंद्र हिस्सा | राज्य हिस्सा 
अक संस्थेचे नाव एकण 
(60%) (40%) e 
1 | असोशिएशन फॉर सोशल हेल्थ इन इंडिया, मुंबई 2,50,812 1,67,208 4,18,020 
2 | भगिनी निवेदीता प्रतिष्ठान, सांगली 5,42,729 3,61,819 9,04,548 
3 | रचना ट्रस्ट, नाशिक 8,86,536 5,91,024 14,77,560 
| 4| मिनाक्षी महिला मंडळ, नाशिक 6,48,521 4,32,348 | 10,80,869 
ह प्रियदर्शनी ग्रामीण आदिवासी सेवाभावी संस्था, दिपराज 
कॉम्लेक्स, संगमनेर, अहमदनगर 8,11,774 5,41,182 13,52,956 
| 6 भारतीय आदिम जाती सेवक संघ, नवी दिल्ली, अहमदनगर 6,39,974 4,26,650 10,66,624 
7 | मुस्लिम वेल्फेअर सोसायटी, नागपूर 6,46,080 4,30,720 10,76,800 
| 8| उज्ज्वल गोडवना महिला मंडळ, वर्धा 6,91,945 461,297 11,53,242 
| 9 लोकमंगल संस्था, गडचिरोली 4,89,316 3,26,210 8,15,526 
10 | रेणूका चॅरिटेबल ट्रस्ट, गडचिरोली 4,80,335 3,20,223 8,00,558 
11 | विदर्भ ग्रामीण विकास शिक्षण मंडळ, चंद्रपूर 6,09,242 4,06,161 10,15,403 
12 | राजश्री शाहू महाराज शिक्षण संस्था, चंद्रपूर 7,55,462 5,03,642 12,59,104 
13 | भारतीय आदिमजाती सेवक संघ, नागपूर नवी दिल्ली 5,90,224 3,93,483 9,83,707 
14 | लीगल लिटरसी मूव्हमेंट फॉर वुमेन, नागपूर 6,57,535 |___438,357 |__10,95,892 
15 | महात्मा गांधी विचार संवर्धन संस्था, नागपूर 3,75,265 2,50,176 6,25,441 
16 | पटेल्र बहउद्देशीय शिक्षण संस्था, नागपूर 5,60,160 3, 73,440 9,33,600 
17 | ग्रामीण विकास संशोधन व प्रतिष्ठान संस्था, नागपूर 4,38,031.80 | 2,92,021.20 | 7,30,053.00 
18 | बाल विकास महिला मंडळ स्वाधार केंद्र, लातूर. 8,69,217.60 | 5,79,478.40 | 14,48,696.00 
19 | स्वयंसिध्दा महिला मंडळ स्वाधार केंद्र, लातूर 830404.8 553603.2 1384008 
20 | चैतन्य महिला मंडळ, पुणे 765171.6 |___510114.4 1275286 
21 | माता जिजाई बहउद्‌देशीय महिला मंडळ, नांदेड 872400 581600 1454000 
22 | श्री. साई सेवाभावी संस्था, बालाजी सदन, उस्मानाबाद 812224.2 541482.8 1353707 
वी कै. श्रीम, जानकाबाई (अक्का) तेंडुलकर महिला आश्रम, 
रत्नागिरी 187152.6 124768.4 311921 
24 | मागास जनसेवा समिती, बदामे कॉम्पत्नेक्स, सोलापूर 958800 639200 1598000 
25 | भावना एज्युकेशन सोसायटी, विशाल नगर, सोलापूर 872400 581600 1454000 
26 | लोकमान्य शिक्षण प्रसारक मंडळ, लातूर 797758.8 531839.2 1329598 
27 | कै. मधुकरराव अवघाते प्रतिष्ठान, मुर्तिजापूर, अकोला 57777 38518 96295 
28 | पिपल्स एज्युकेशन सोसायटी, नारी स्वाधार केंद्र, बुलढाणा 205526.4 137017.6 342544 
29 | ग्रामीण विकास मंडळ, बनसोराळा, बीड 872400 581600 1454000 
एकूण 1,81,75,175 | 1,21,16,783 | 3,02,91,958 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


